पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभाग 
(प्राथमिक) करीता पदे निर्माण करण्यास व 


आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएमसी-२०१६/प्र.क्र.२४८(भाग-१)/नवि-२२ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक :- ०८ जुले, २०२१ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.पीएमसी-३०१४/प्र.क्र.२/नवि-२२, दि.२६.०८.२०१४ 

२. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र.मआ/शिम/६८३६, दि.२५.०२.२०१६ चे पत्र. 

3. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र. मआ/शिम/५२११, दि.०२.०१.२०१७ चे पत्र. 

४. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र. मआ/शिम/७७, दि.०६.०४.२०१७ चे पत्र. 

५. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र. मआ/प्राथमिक शिक्षण विभाग/१५४९, 
दि.२५.०६.२०१८ चे पत्र. 

६. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र.मआ/शि.वि./१४२७, २०२०-२१, 
दि.१७.०९.२०२० चे पत्र. 

७. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे क्र. मआ/शि.वि/२७४४,२०१९-२०, 
दि.१८.१२.२०२० चे पत्र. 

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचा क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१, 
दि.०७.०२.२०१९ व क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, दि.२५.०२.२०१९ चे 
शासन निर्णय. 


प्रस्तावना :- 

पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्राची वाढती व्याप्ती विचारात घेऊन पुणे महानगरपालिकेचा 
प्राथमिक शिक्षण विभाग वगळून उर्वरित विभागांचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागातील 
शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक संवर्गातील पदांमध्ये वाढ करणे, नवीन पदे निर्माण करणे व 
आकृतीबंधास मान्यता देणे याबाबत संदर्भाधीन पत्रांन्वये शासनास वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले होते. 

त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्राथमिक शिक्षण विभागातील आवश्‍यक पदे 
निर्माण करून प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

वरील प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापना 
खर्चाची मर्यादा विचारात घेऊन, पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकरीता शिक्षकेतर 
संवर्गातील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेली ९८९ पदांच्या 
आकृतीबंधास तसेच परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार संच मान्यता नसलेले शिक्षक संवर्ग व इतर 
संवर्गाच्या एकूण ११०४ पदांच्या आकृतीबंधास तसेच वाढीव पद निर्मितीस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम ५१ (४) नुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आकृतीबंधातील पदांचा तपशिल 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” व “ब” नुसार राहील. 

ज्या पदांना राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून संच मान्यता मिळते अशी 
शिक्षक संवर्गीय पदसंख्या विद्यार्थीसंख्येप्रमाणे वेळोवेळी होणाऱ्या संच मान्यतेनुसार, निश्चित राहील. 
शिक्षकेतर संवर्गातील परिशिष्ट (अ) मध्ये दर्शावलेली पदे भरताना शालेयशिक्षण व क्रीडा विभागाने वेळोवेळी 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमसी-२०१६/प्र.क्र.२४८(भाग-१)/नवि-२२ 


विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता होते किंवा कसे हे तपासण्याची जबाबदारी आयुक्त, पुणे महानगरपालिका 
यांची राहील. 

तसेच पुणे महानगरपालिकेने प्राथमिक शिक्षण विभागातील शासन मान्य पदांपैकी एकूण ३५ पदे 
व्यपगत करण्याची विनंती केली आहे. सदर पदे सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शाविळेली नाहीत. सदर पदे 
व्यपगत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध पुढील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

(१ आकृतीबंधात मंजूर करण्यात येणाऱ्या पदांची वेतनश्रेणी ही शासनाच्या समकक्ष 
पदांप्रमाणे राहील, याची दक्षता पुणे महानगरपालिका व आयुक्त, पुणे 
महानगरपालिका यांनी घेणे बंधनकारक राहील. 

(२) शासनाच्या समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतनश्रेणी महानगरपालिकेने त्यांच्या स्तरावर लागू 
केल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत शासनाची मान्यता मिळणार नाही. 

(३) पुणे महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या मान्य आकृतीबंधामध्ये वर्गीकरण 
निहाय मंजूर केलेल्या पदसंख्येपेक्षा जास्त पदे किंवा अतिरिक्‍त पदे निर्माण करणे 
aera आहे, असे महानगरपालिकेस वाटल्यास आणि महानगरपालिकेचा 
आस्थापना खर्च विहित टक्केवारीच्या मर्यादेत असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करता येईल. 

(४ ज्या सेवा आऊट-सोसिंग द्वारे करणे हाक्य व आवश्‍यक आहे अश्या सेवा आऊट-सोरसिंग 
द्वारे भरण्यात याव्यात. 

(५) नवीन पद निर्मितीमुळे ३५ टक्के या विहित मर्यादेच्या आत आस्थापना खर्च राहील याची 
दक्षता पुणे महानगरपालिका व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी घ्यावी. 


३. पुणे महानगरपालिका तसेच आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी परिच्छेद क्र.) मधील अटी व 
शर्तीचे पाळन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने पुढीळ आव्यक ती कार्यवाही करावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www..maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७०८१८१३३९४१२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish Janardan 
Moghe 


(स. ज.मोघे) 
सोबत :- परिशिष्ट-“अ” व परिशिष्ट-“ब” उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

जिल्हाधिकारी पुणे. 

महापौर, पुणे महानगरपालिका, जि. पुणे. 

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, जि. पुणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक. 
निवडनस्ती (नवि-२२). 


Av AD 


Cc 
a 


£93) ०9८ 
२-> <:-- २-- > :- <:> ८ 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पुणे महानगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण विभाग आकृतीबंध 


(शिक्षकेतर पदे) 
परिशिष्ट (अ) 
अ. पदनाम मंजूर पदांची संख्या वनिर्मि 'एकूण 
क्र (शासन मान्य ५० टक्के | पदांची संख्या । पदांची । मान्यतेसाठी एकूण 
अनुदानित पदे व क्र.एमएसबी (मनपा मुख्य | संख्या पदे 
२००४/(१९५७/०४)/प्राशि-२, = 
शालेय शिक्षण विभाग) । WAT ATA a 
पूर्णत: 
अनुदानित । विना नविन) 
अनुदानित 
(मनपा खर्च 
१०० %) 
१ | प्रशासकोय अधिकारी (वर्ग-१) en Se ee) ee > ee g 
२__ | उप प्रशासकौय अधिकारी (वर्ग-२) |. ०. | २ g ३ ३ 
३ | सहा.प्रशासकोय अधिकारी (वर्ग-२) १ ८ ई--२-६ १५ १५ 
% । पर्यवेक्षक (वर्ग-३) ¥ २९६ |  o | 30 ३० 
५ | क्रोडा विभागप्रमुख (वर्ग-२) a ae | g g g 
६ | सहा.प्रशासकोय अधिकारी (५ a 3 a 3 3 
विभाग) (वर्ग-२) 
७ | शारिरीक शिक्षण संघटक चिं १८ शिंगी १८ ७ 
(क्रोडा अधिकारी) (वर्ग-३) 
८ | Sa सहाय्यक लघुलेखक शिक्षण ari २ g 3 g 
मंडळ (उच्च श्रेणी) (वर्ग-३) 
९ । कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) किंबा a १ १ १ 
(वर्ग-३) 
१० | कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) (वर्ग- क्विं शिंगी १ g a 
3) 
११ | प्रशासन अधिकारी (आस्था/लेखा) पिं |. .| १ १ १ 
(वर्ग-२) 
१२ | अधिक्षक (आस्था /लेखा) (वर्ग-३) १ 2 [| ° | 3 3 
93 | उपाधिक्षक (अं र्थान्विक्षक) २ २ शि डु ¥ 
सहाय्यक अधिक्षक (लेखापाल) 
(सरलेखनिक) (वर्ग-३) 
१४ | वरिष्ठ लिपीक (दुय्यम लेखापाल) २ ९ g १२ १२ 
(रोखपाल) (भांडारपाल) (वर्ग-३) 
१५ पीक टंकलेखक (कनिष्ठ लेखनिक) १० २८ २ vo Yo 
(वर्ग-३) 
१६ | रेकॉर्ड किपर (वर्ग-३) a a g काडा 
१७ | वायरमन (वर्ग-३) शिळ्या १ १ ९. a 
१८ | सुतार (वर्ग-३) = a २ २ | 0____| 
१९ । हवालदार (वर्ग-४) (ee Se a ee ee 
२० | शिपाई (वर्ग-४) ४९ Ko ३५९ ४५८ ¥oo 
२१ | माळी (वर्ग-४) ly ee २ २ १ ३ g 
२२ | बिगारी (वर्ग-४) es ae -.| & द २ 
२३ | रखवालदार (वर्ग-४) fT ees | oc PEW ४६४ ४६४ 
'एकूण fF ७० | १५८३ ८४९ १०७२ ९८९ 


पुणे महानगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण विभाग आकृतीबंध 
(संच मान्यता नसलेली शिक्षक संवर्गातील पदे) 


परिशिष्ट (ब) 
अ. | पदनाम मंजूर पदांची संख्या वनिर्मि सन २०९८-९९ च्या | एकूण 
क्र (शासन मान्य ५० | पदांची संख्या संच मान्यतेनुसार । पदांची | मान्यतेसाठी 
टक्‍के अनुदानित पदे | (मनपा मुख्य मंजूर पदे संख्या । एकूण पदे 
व क्र.एमएसबी सभा मान्य) 
२००४/(१५७/०४)/ 
प्राशि-२, शाळेय 
शिक्षण विभाग) 
अनुदा | वि अनुदा | वि 
नित | अनुदानित नित | अनुदानित 
(१०० % 
मनपा 
खर्च) 
१ । चित्रकला शिक्षक 3 १२३ t= | ia he १६ १५ 
(वर्ग-३) 
२ | संगोत शिक्षक ¥ १३ P| na | १७ १५ 
(वर्ग-३) 
३ | विशेष शिक्षक cert | a २-२ a a ¥ ¥ 
3) (2 नवीन पदे) 
४ । संगणक शिक्षक [| XC na ie a WC 30 
(वर्ग-३) 
५__| बालवाडी शिक्षिका | ०. |. wR wrx | ० | 0__|_ ७६५ ५२० 
६ | बालवाडीसेविका | o | xz vex | o | 0 [| ७६५ ५२० 
एकूण | ७ | १५६ १४५२ | o | 1 0___| १६१५ १९०४ 


